कारागृह उद्योगाचा विकास अंतर्गत यंत्र 
सामुग्री व साधन सामुग्री खरेदी करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 


गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. जेएलएम-०६१९/प्र.क्र.७०/तुरुंग-२, 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०८ जुले, २०१९ 


वाचा: 

१. अपर पोलीस महासंचालक, कारागृह महानिरीक्षक व सुधारसेवा,महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांची पत्रे क्र. कारखाना/वायो-२०१९-२०/४३३१/२०१९ कक्ष-१० पुणे-१, 
दिनांक ६.५.२०१९ व क्र.कारखाना/वायो-२०१९-२०/५६४०/२०१९ कक्ष-१० 
पुणे-१, दिनांक १७.०६.२०१९. 

२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५. 

३. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 
भाग-तीन/उद्योग-४, दि.१.१२.२०१६. 


प्रस्तावना: 
कारागृह उद्योगाचा विकास याकरिता खालील विवरणपत्रातील मध्यवर्ती 


कारागृहांकरिता यंत्र सामुग्री व साधन सामुग्री खरेदीसाठी रु.१००.०० लक्ष इतक्या रकमेच्या 
प्रस्तावास शासन प्रशासकीय मंजूरी देत आहे. 


अ. | कारागृहाचे विभाग यंत्रसामुग्रीचे नाव नग सर्व एकूण रुपये 
क्र. नाव करांसहित 
किंमत रु. 
१  । येरवडा यंत्रमाग/बेकरी/सु | टर्बोव्हेटीलेटर २०| १२,८२० २,५६,४०० 
मध्यवर्ती । तारकाम 
कारागृह | चर्मकला शिलाई मशिन २ १६,७८५ ३३,५७० 
विक्री केंद्र ए.सी. (१.५ टन) 2 ४४,००० ८८,००० 
हेवी डयुटी इंडस्ट्रियल | १ ४४,९०० ४४,९०० 
व्हॅक्युम क्लीनर 
वॉशिंग सेंटर हेवी डयुटी इंडस्ट्रियल q ४४,९०० ४४,९०० 
व्हॅक्युम क्लीनर 
२ येरवडा वस्त्रोच्योग लि स्ट्रेंथ टेस्टर 9} १२९,०१४ १२९,०१४ 
खुले र॑पिंग रिल १।| ६५,८८३ ६५,८८३ 
जिल्हा BS ट्युस्ट टेस्टर १ ६५,८८३ ६५,८८३ 
कारागृह सिगळ डेक टीएफओ। १ । १३६१०८२ १३६१०८२ 
मशिन 
असेब्ली वायंडर १॥ ४०१९३८ ४०१९३८ 
सोलर अंबर चरखे Yo ४४२७० २२१३५०० 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०६१९/प्र.क्र.७०/तुरुंग-२ 


३. | कोल्हापूर | सुतारकाम सॉ ब्लेड धार मशिन १|॥ १३८,१७८ १३८,१७८ 
मध्यवर्ती सा ब्लेड टिथ सेटींग ८५,७२७ ८५,७२७ 
कारागृह मशिन 

Ul ब्लेड व्हाईस १ २५,७५३ २५,७५३ 
Ul ब्लेड HEX हेवी १ १७,१३४ १७,१३४ 
२४ इंच चैन सॉ मशिन १ ९८,२३८ ९८,२३८ 
बेल्ट अँन्ड डिस्क सॅन्डर | १ ८२,५८० ८२,५८० 
मशिन हेवी इलेक्ट्रिक 
मीटर 
ग्रायंडर कट ऑफ मशिन १ ४५,४७७ ४५,४७७ 
बेकरी एक्झास्ट फॅन & ८,४२० ५०,५२० 
इलेक्ट्रिक वेट बॅलन्स | १ 99,823 ११,६२३ 
१०० किलो क्षमतेचे 
इलेक्ट्रिक वेट बलन्स | २ ५,७८२ ११,५६४ 
३० किलो क्षमतेचे 
पॅकोंग मशिन १० २,९५० २९,५०० 
वाशिंग सेटर डबल सिलेडर GR) १ ६६,०८० ६६,०८० 
वॉशर 
एअर काम्प्रेसर १ ६७,८५० ६७,८५० 
एअर ऑपरेटेड ग्रीस पंप १ २०,०६० २०,०६० 
एल अन्ड टीस्टार्टर १ २,१२४ २,१२४ 
होस एअर पाईप १० &4 ६५० 
होस वॉशिंग पाईप १० १४२ १४२० 
हेवी डयूटी इंडस्ट्रियल q ४४,९०० ४४,९०० 
व्हॅक्युम क्लीनर 
धोबीकाम हॉट वॉटर बॉयलर १| ११०,००० ११०,००० 
साईड लोडींग वोशिंग |) 4] 4,000 २८५,००० 
मशिन 
यंत्रमाग सोलर किट १६ ८३,००० १,३२८,००० 

४ | नागपूर सुतारकाम ड्रील मशिन ८ ३,४२२ २७, ३७६ 
मध्यवर्ती रोटरी हॅमर २ ११,०९२ २२,१८४ 
कारागृह संडर ४ ७,४९३ २९,९७२ 

मार्बळ कटर २ ४,३६६ ८५७३२ 
सर्क्युलर सॉ २| ११,२१० २२,४२० 
जिक सा १ एचची १ ५१,३३० ५१,३३० 
वर्कीग राऊटर १ ५,९५९ ५,९५९ 
ड्रील ड्राव्हर १ ८,५५५ ८,५५५ 
सॅडर २ ४,६५७ ९,३१४ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०६१९/प्र.क्र.७०/तुरुंग-२ 


मिटर सॉ मशिन १ २१,७१२ २१,७१२ 
एचपी डबल पिस्टल १ ३३,०४० ३३,०४० 
विणकाम/ हातमाग | हातमाग २० ३०,००० ६००, ००० 
वार्पिग ga १ | २५३,७०० २५३,७०० 
वॉशिंग सेंटर हेवी डयुटी इंडस्ट्रियल | १ ४४,९०० ४४,९०० 
व्हॅक्युम क्लीनर 
विक्री केंद्र ए.सी.(१.५ टन) २ ४४,००० ८८,००० 
विणकाम/यंत्रमाग/ | टर्बाव्हेटीलेटर ३१ १२,८२० ३९७,४२० 
लोहारकाम/सुतार 
काम/बेकरी 
लोहारकाम ४ इंच अंगल गायंडर २ २,८३२ ५,६६४ 
७ इंच अंगल गायंडर १ ८,२२४ ८,२२४ 
सन २०१८-१९ मधील हिं ६५,१५० ६५,१५० 
प्रलंबित रक्‍कम 
५ | नाशिकरोड | विक्री केंद्र ए.सी (१.५ टन) २ ४४,००० ८८,००० 
मध्यवर्ती | वॉशिंग सेंटर हेवी डयुटी इंडस्ट्रियेळ | 94] ४४,९०० ४४,९०० 
कारागृह व्हॅक्युम क्लीनर 
रसायन विभाग सिग्मा Faas मशिन 9} ८४७,००० ८४७,००० 
टॉयलेट स्टॅम्पिंग डाय q ८९,००० ८९,००० 
एकूण १,००,००,००० 
२. सदर खरेदी उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/ 


प्र.क्र.८२/भाग-तीन/उद्योग-४, दिनांक १.१२.२०१६ मध्ये विहित केलेल्या कार्यपध्दती 
अवलंब करुन करण्यात यावी. 


>. यासाठी होणारा खर्च सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षात मागणी क्र. खर्च बी-५, 
(२०५६) तुरुंग पंचवार्षिक (योजनांतर्गत योजना) (००) (०६) कारागृह उद्योगाचा विकास ५२ 
यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री (२०५६००६२) या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या मंजूर 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


४. हा झासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/ २०१३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७.४.२०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला, उपविभाग-दोन, अनुक्रमांक-३, नियम-७ मधील अटीनुसार प्रशासनिक विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०६१९/प्र.क्र.७०/तुरुंग-२ 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०७०८१६०९२१२७२९ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Siddharth Vidyadhar . 
Dhandore 9 
(सि. वि. धांडोरे ) 
कार्यासन अधिकारी » महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


Ee) 
~~ 


अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक,कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे, 

विशेष पोलीस महानिरिक्षक (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

विशेष पोलीस महानिरिक्षक (कारागृह ),दक्षिण विभाग, भायखळा, मुंबई, 
कारागृह उपमहानिरिक्षक, (पश्चिम विभाग), पुणे, 

कारागृह उपमहानिरीक्षक, (मध्य विभाग), औरंगाबाद, 

कारागृह उपमहानिरीक्षक (पूर्व विभाग), नागपूर, 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/कोल्हापूर/नागपूर/नाशिक, 

१०) कक्ष अधिकारी (बियुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

११) निवडनस्ती (तुरुंग २), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


AD 


AN 


ice 


Co 
ae 


an 


S 
> He SI wa Th > <->  *-* 


vo 


KKKKKKKKKKKKKKKA 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शा, 


